सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत: 
श्री. राजेंद्र शिरसाठ, निरीक्षक (गट-ब), 
राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८. 


शासन आदेशा, गृह विभाग क्र:-इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राउशु-१, दि.२.०३.२०१५ 

शासन आदेशा, गृह विभाग क्र.इएसटी-५०१६/प्र.क्र.८३(२)/राऊशु-१, दि.२.०७.२०१६. 

शासन आदेशा, गृह विभाग क्र. इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राऊशु-१, दि.१६.०२.२०१७. 

शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र. इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राऊश्यु-१, दि.०७.०४.२०१८ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, दि. १४.१०.२०११ 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, 
दि.२०.०४.२०१३ 

७ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.३१.०१.२०१५. 
८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३२/राउशु-१, दि.२३.०३.२०१५. 


शासन आदेठा:- 


श्री. राजेंद्र शिरसाठ, निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या लोकसेवकाविरुध्द कोपरी 


पोलीस ठाणे, येथे गुन्हा नोंद क्र. | २१/२०१५ भा.दं.वि.सं. कलम ३५४ अ (9), (एक), (चार) प्रमाणे 


दि. ३०.०१.२०१५ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आल्यामुळे त्यांना संदर्भाधीन दि.०२.०३.२०१५ च्या 


आदेशान्वये शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांचेविरूद्ध, श्रीनगर पोलीस KIM, 


ठाणे शहर येथे गुन्हा नोंद क्र. ॥ १४/२०१५ लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या कलम १२, १३ 


(१(ड) सह १३(२) सह भा.दं.वि.सं. कळम २१४ अन्वये दि. ०३.०३.२०१५ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला 


आहे. तद्नंतर संदर्भाधीन दि.०२.०७.२०१६ च्या आदेशान्वये श्री.शिरसाठ यांचे निलंबन संपुष्टात आणून, 


त्यांचेविरूद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन राहून त्यांना निरीक्षक, wey, मे. 


असोसिएटेड HSS प्रा. लि., पुणे या पदावर पदस्थापना देण्यात आळी. तथापि, सदर पदावर ते हजर 


झाले नाहीत. तसेच, श्री. शिरसाठ यांचेविरूद्ध रबाळे पो. स्टे., नवी मुंबई येथे गु.र.क्र. ३१०/२०१६ 


भा.दं.वि.सं. कलम १०९ सह लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम १३ (१)(ई), १३ (२) अन्वये 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राऊशु-१ 


दि. ०२.०९.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल असल्यामुळे श्री. शिरसाठ यांना संदर्भाधीन दि.१६.०२.२०१७ च्या 


आदेशान्वये शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. श्री. शिरसाठ यांची दि.०७.०४.२०१८ रोजीच्या 


ज्ञापनान्वये विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 


२. श्री. शिरसाठ यांच्या निलंबनास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेला असल्यामुळे संदर्भाधीन 


दि.२३.०३.२०१५च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीने त्यांच्या निलंबनाचा 


आढावा दि.२५.०६.२०१८ रोजी घेतला आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तसेच महाराष्ट्र 


नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


शक्तींचा वापर करुन, श्री. राजेंद्र शिरसाठ, निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क यांचे निलंबन 


संपुष्टात आणून त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तसेच विभागीय चौकशीच्या 


अधीन राहून त्यांना शासनसेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


३. पुनःस्थापनेनंतर श्री. राजेंद्र शिरसाठ यांची पदस्थापना निरीक्षक, Weal, मे. असोसिएटेड ब्लेंडर्स 


प्रा.लि., पुणे या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४११३९१५५२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Punam OR cn oer Ona 
Hiraman पणाचा 
Wa g de Sue nensons4 1asee 10530" 
(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३) संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे. 

५) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे/पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राऊशु-१ 


६) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउझु, मुंबई.) 
७ निवडनस्ती (राउशु-१). 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव Rea) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


